राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) या 
योजनेअंतर्गत wa संचालनालयास निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: रूसायो- २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: ७ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :- 

(१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४/०६/२०२१ 

(२) केंद्र शासनाचे पत्र H.F.No.28-¥/2029-U. Policy (MH-Gen, ST. 50,दि. २५/०६/२०२१ 
(३) केंद्र शासनाचे पत्र W.F.No.28-8/2029-U. Policy, दि.१४/०७/२०२१ 
( 
( 


) राज्य प्रकल्प SASHA GAA पत्र क्र.राप्रसं/रुसा/२०२०-२१/२९६, दि.१५/०७/२०२१ 
५) राज्य प्रकल्प संचालनालयाचे पत्र क्र.राप्रसं/रुसा/२०२०-२१/२९९, दि.२७/०७/२०२१ 


प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय शिक्षा अभियानांतर्गत मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या संदर्भाधीन क्र.(२) 
३) येथील अनुक्रमे दि.२५ जून, २०२१ तसेच दि. १४ जुले, २०२१ च्या पत्रान्वये, रुसा १.० अंतर्गत 
महाविद्यालयांसाठी भौतिक सुविधा या घटकातंर्गत ३ महाविद्यालयांना तसेच रुसा २.० अंतर्गत 
विद्यापीठांसाठी भौतिक सुविधा या घटकातंर्गत २ विद्यापीठे, महाविद्यालयांसाठी भौतिक सुविधा या 
घटकातंर्गत Io महाविद्यालयांना, Enhancing Quality & Excellence in Selected Autonomous 
Colleges अंतर्गत ७ महाविद्यालयांना व नवीन आदर्श महाविद्यालय, नंदुरबार यासाठी एकूण 
रु.१५,९०,९३,८५०/- इतका निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. 
केंद्र हिस्सा (६०%) रक्‍कम रु.१५,९०,९३,८५०/- च्या प्रमाणात राज्य हिस्सा (४०%) 
रु.१०, ६०, ६२,५६७/- असा एकूण रु.२६,५१,५६,४१७/- (रुपये सव्वीस कोटी एकावन्न लाख wus 
हजार UNS सतरा फक्‍त) इतका निधी राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यांच्या 
खात्यामध्ये जमा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी 
खालील तक्त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे केंद्र हिस्सा (६०%) रु.१५,९०,९३,८५०/- तसेच केंद्र शासनाने 
उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा (४०%) रु.१०,६०,६२,५६७/- असा एकूण 
रु.२६,५१,५६,४१७/- (रुपये सव्वीस कोटी एकावन्न लाख छप्पन्न हजार चारशे सतरा फक्त) इतका निधी 
राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो- २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३, 


व्याज व्याज 
समायोजित — समायोजित — 
अ. विद्यापीठाचे/ केंद्र हिस्सा | केलेले वितरित | हिस्सा | केलेले वितरित 
क्र. | महाविद्यालयाचे नाव (६०५ | व्याज किंद्र केलेली (४०%) | व्याज (राज्य | करावयाची 
(रु.) हिस्सा) (रु) हिस्सा) oe 
ही i रक्‍कम ळो रक्कम (राज्य 
हिस्सा) हिस्सा) 
(रु.) (रु.) 
रुसा १.० 
3) महाविद्यालयांसाठी भौतिक सुविधा (Infrastructure Grants to Colleges) (3) 
राजाराम 
q महाविद्यालय, ३०००००० ps 3000000 2000000 = 2000000 
कोल्हापूर 
बळवंत महाविद्यालय, 
२ 3000000 | १४७५४५ २८५२४५५ २०००००० ९८३६३ १९०१६३७ 
विटा 
सेंट फ्रान्सिस डी 
3 | सेल्स महाविद्यालय, 3000000 | 200382] २७९९६५८ 2000000 १३३५६१ १८६६४३९ 
नागपूर 
एकूण ९०००००० | ३४७८८७ ८६५२११३ ६०००००० २३१९२४ | ५७६८०७६ 
रुसा २.० 
ब) विद्यापीठांसाठी भौतिक सुविधा (Infrastructure Grants to Universities) (२) 
संत गाडगे बाबा 
१ | अमरावती विद्यापीठ, |३००००००० । ४०९२३६० | २५९०७६४० | २००००००० | २७२८२४० ।१७२७१७६० 
अमरावती 
कविकुलगुरु 
२ | कालिदास संस्कृत  |३००००००० | २०३८४९० | २७९६१५१० | २००००००० | १३५८९९३ |१८६४१००७ 
विद्यापीठ, रामटेक 
एकूण ६००००००० | ६१३०८५० | ५३८६९१५० | ४००००००० | ४०८७२३३ | ३५९१२७६७ 
क) महाविद्यालयांसाठी भौतिक सुविधा(॥॥881॥०॥॥७ Grants to Colleges) (१०) 
q शासकीय अध्यापक ३०००००० २८३४१० २७१६५९० २०००००० १८८९४० १८११०६० 
महाविद्यालय, परभणी 
जानकीदेवी बजाज 
२ | विज्ञान महाविद्यालय, 3000000 | २२५८८७ २७७४११३ २०००००० १५०५९१ १८४९४०९ 
वर्धा 
नागिनदास खांडवाला 
3 महाविद्यालय, मुंबई ३०००००० २६२९९९ २७३७००१ २०००००० १७५३३३ १८२४६६७ 
एम.एस.काकडे 
४ | महाविद्यालय, ३०००००० | ११६४५० | २८८३५५० २०००००० ७७६३३ १९२२३६७ 
सोमेश्वरनगर 
4 Eon 3000000 ६५४२३१ २९३४५६९ २०००००० ४३६२१ १२५६३७९ 
महाविद्यालय, नागपूर 
जी.एस.वाणिज्य व 
अर्थशास्त्र 
६ ३०००००० १८४०५४ २८१५९४६ २०००००० १२२७०३ १८७७२९७ 


महाविद्यालय, नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो- २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३, 


सर विठ्ठलदास 
ठाकरसी गृह विज्ञान 
महाविद्यालय, मुंबई 


३०००००० 


२२९४२२ 


२७७०५६८ 


२०००००० 


१द२९५५ 


१८४७०४५ 


डेक्कन एज्युकेशन 
संस्थेचे बृहन्महाराष्ट्र 
वाणिज्य 
महाविद्यालय, पुणे 


३०००००० 


२६२८१९ 


२७२७१८१ 


२०००००० 


१७५२१३ 


१८२४७८७ 


झछासकीय विदर्भ ज्ञान 
विज्ञान संस्था, 
अमरावती 


३०००००० 


१९५६६२ 


२८०४२२८ 


२०००००० 


१३०४४१ 


१८६९५५९ 


१० 


न्यू कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, 
पारनेर 


३०००००० 


942043 


२८४१२४७ 


२०००००० 


१०५८२३५ 


१८९४१६५ 


एकूण 


३००००००० 


१९८४८९७ 


२८०१५१०३ 


२००००००० 


१३२३२६५ 


१८६७६७३५ 


ड) New Model Degree Coll 


eges 


HSS डिग्री 
महाविद्यालय, 
नंदुरबार 


१८०००००० 


१८०००००० 


१२०००००० 


१२०००००० 


एकूण 


42000000 


Foo | 


42000000 


42000000 


42000000 


इ) Enhancing Quality & Excellence in Sel 


ected Auton 


omous Colleges (19) 


छत्रपती शाहू 
इन्स्टिट्यूट ऑफ 
बिझनेस एज्युकेशन 
अँड रिसर्च, कोल्हापूर 


(१५००००० 


८(9६०० 


७४१२४०० 


५०००००० 


५८४०० 


४९४१६०० 


धनंजयराव गाडगीळ 
वाणिज्य 
महाविद्यालय, सातारा 


(१५००००० 


५०५७९ 


७४४९४२१ 


५०००००० 


३३७१९ 


४९६६२८१ 


रामनारायण रुईया 
महाविद्यालय, मुंबई 


७५००००० 


५१०४२४ 


६९८९५७६ 


५०००००० 


३४०२८२३ 


४६५९७१७ 


यडावंतराव चव्हाण 
विज्ञान संस्था, सातारा 


(१५००००० 


२५२६७ 


७४७४७२३ 


५०००००० 


१६८४५ 


४९८३१५५ 


सिम्बॉसिस कला व 
वाणिज्य 
महाविद्यालय, पुणे 


(१५००००० 


883904 


७००६८९५ 


५०००००० 


३२८७३६ 


४६७१२६४ 


सेट झेविअर्स 
महाविद्यालय स्वायत्त, 
मुंबई 


७५००००० 


४५२७५८ 


७०४७२४२ 


५०००००० 


३०१८३९ 


४६९८१६१ 


एसआयडईएस कला, 
विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय, मुंबई 


७५००००० 


३२२७८३ 


७१७७२१७ 


५०००००० 


२१५१८९ 


४७८४८११ 


एकूण 


५२५००००० 


१९४२५१६ 


५०५५७४८४ 


३५०००००० 


१२९५०११ 


३३७०४९८९ 


एकूण (अ--ब--क--ड--इ) 


१६९५००००० 


१०४०६१५० 


१५९०९३८५० 


११३०००००० 


६९३७४३३ 


१०६०६२५६७ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो- २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३, 


२. या संदर्भात झालेला खर्च सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्याच्या अटीच्या 
अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. वरील अनुदानाची सर्व कागदपत्रे व हिशोब महालेखापाल, 
महाराष्ट्र-१ किंवा प्रकरणपरत्वे महालेखापाल-२ नागपूर यांनी सदर कामाकरीता प्राधिकृत केलेले 
अधिकारी यांना तपासण्याचे अधिकार असून, त्यांनी मागणी केल्यास, सर्व कागदपत्रे त्यांच्याकडे 
तपासणीकरीता राज्य प्रकल्प संचालनालयाने सादर केली पाहिजेत. 


3. राज्य प्रकल्प संचालनालयास केंद्र शासनाने ज्या प्रयोजनार्थ निधी मंजूर केलेला आहे 
त्या निधीचा वापर त्या प्रयोजनासाठी करावा. खरेदी व बांधकामाची मान्यता विद्यापीठ/ 
महाविद्यालयाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत घेण्यात यावीत. 


४. तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. ०१/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयातील 
तरतूदी व त्या सोबतच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तसेच तद्‌नंतर वेळोवेळी देण्यात आलेल्या 
सूचनांनुसार सदरची खरेदी प्रक्रिया विद्यापीठांनी त्यांच्या स्तरावर पार पाडावी व विहित 
कालावधीमध्ये सदरचा खर्च पूर्णपणे करण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात यावी आणि त्याबाबतचे 
विनियोग प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) शासनास विहित वेळेत सादर करण्यात यावे. 


4. सद्य:स्थितीत राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प 
संचालक, रुसा यांना व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प सहसंचालक, रुसा यांना 
घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही नियंत्रक अधिकारी व आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी करावी. 


g. राज्य हिक्यावरील खर्च "मागणी क्रमांक- डब्ल्यू-२, प्रधानशीर्ष- २२०२- सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०३- विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, - (०७) (०२) राष्ट्रीय उच्चतर 
शिक्षा अभियानांतर्गत अशासकीय संस्थांना सहायक अनुदान (vo टक्के राज्य हिस्सा) (२२०२ आय 
२७२), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली व केंद्र हिछ्यावरील खर्च "मागणी 
क्रमांक - डब्ल्यू-२, प्रधानशीर्ष- २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०३- विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०२- 
विद्यापीठांना सहाय्य, - (०७) (०१) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत अशासकीय संस्थांना 
सहायक अनुदान (६० टक्के केंद्र हिस्सा) (२२०२ आय २६३), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ मधील मंजूर तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


७. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.२४/०६/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात सदर शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.९ येथील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यात आली आहे. तसेच 
सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६७/१४७१, दि. ०४/०८/२०२१ 
आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७३८/२०२१/व्यय ५, दि. १०/०८/२०२१ ला अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो- २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२०७१६२८३८३५०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pravinkumar Gulabrao Pawar 


1 DN: CN = Pravink Gulabrao 2, »C=IN,S 
P rav | n ku m a r = Maharashtra, O Gavernriont Of Maharashtra, 
OU = Higher and Technical Education 
G U labrao Pawar Date: 2021.12.07 16:36:06 +05'30' 
(प्रविणकुमार पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 


१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२) राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

५) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 

८) संबंधित महाविद्यालयाचे/'संस्थेचे प्राचार्य/संचालक 

९) नियोजन विभाग (कार्यासन १४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

१०) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/कार्यासन अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

११) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२) मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१३) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१४) उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१५) कार्यासन अधिकारी (साशि १), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) निवड नस्ती (विशि-३). 


> ८. *> -> ->- 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


